झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी 
चिंचवड क्षेत्र, पुणे या कार्यालयातील 


प्रतिनियुकक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


श्री.भू.ब.गायकवाड, सहायक कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-२५१९/प्र.क्र.२०/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३ मे, २०२१ 


वाचा : १) समक्रमांकित, दिनांक २०-०२-२०१९ चे शासन आदेशा 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचे क्र. झोपुप्रा/ 
आस्था/२३१/२०२१, दिनांक ०८-०२-२०२१ चे पत्र. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक २०-०२-२०१९ च्या शासन आदेशान्वये 
श्री. Ya. गायकवाड, सहायक कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग यांच्या सेवा २ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे या 
कार्यालयात "सहाय्यक" या पदावर उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 
श्री. गायकवाड हे दिनांक १५-०३-२०१९ पासून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी 
चिंचवड क्षेत्र, पुणे या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा २ वर्षाचा 
कालावधी दिनांक १४-०३-२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
2. संदर्भाधिन क्र. २ येथील दिनांक 02-02-2029 Vl पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी प्रशासकीय कारण नमूद करुन श्री. गायकवाड यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस ३ र्‍या वर्षासाठी १ वर्ष मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन 
निर्णयास झा. नि. क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ 
अन्वये दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात 
आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: 3 वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची 
इच्छुकता व संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. 


४. श्री. भू.ब. गायकवाड, सहायक कक्ष अधिकारी यांचे संवर्ग नियंत्रण या विभागाकडे 
असल्यामुळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचे संदर्भाधिन 
क्र. २ येथील दिनांक ०८-०२-२०२१ च्या पत्रात श्री. गायकवाड यांना मुदतवाढ देण्याबाबत नमूद 
केलेले प्रशासकीय कारण विचारात घेता श्री. गायकवाड यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस दिनांक १५- 


शासन SCAT क्रमांकः एएससी-२५१९/प्र.क्र.२०/१४-अ 


०३-२०२१ पासुन पुढे १ वर्षासाठी (दिनांक १५-०३-२०२१ ते दिनांक १४-०३-२०२२) पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे आदेश क्र.एएससी २५१७/ 
प्र.क्र.२०/१४-अ, दिनांक २०-०२-२०१९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 

६. श्री. भू.ब. गायकवाड, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या अन्य प्रशासकीय बाबी गृहनिर्माण 
विभाग/का. झोपसू व नगर विकास विभाग (न.वि-१) यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 

9. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥8॥॥8॥/95॥॥॥8.90५. या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०३१४५१११८००७ असा आहे. हा शासन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
VRISHALI VINOD णक 


9cdcc85881943ea0d1a5438c42d27c0b1580feb 


2,5.4.20=0863fc5c9c 
a5579800452b60209, 

B H | N G A R D E serialNumber=6b870a94454e2b 1 3ee0959c3370d5d53d60a17d4 
b6d3ed6077e40a0f53e7a053, cn=VRISHALI VINOD BHINGARDE 


Date: 2021.05.03 14:58:07 +05'30' 


(वृषाली वि.भिंगार्ड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
श्री.भू.ब.गायकवाड, सहायक कक्ष अधिकारी, (संबंधित कार्यालयामार्फत) 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे 
Il, मुथ्था चेंबर्स (विस्तार इतारत) सेनापती बापट मार्ग, पुणे -४११०१६ 

४) सह/उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

५) सह/उप सचिव (झोपसू), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

६) सा.प्र.वि./का.क्र.१४-अ (संग्रहार्थ/निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


